ट्रामा केअर युनिट, काटोल, जि.नागपूर 
येथील ९ अस्थाई पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/ प्र.क्र.१३८/ आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०५ एप्रिळ, २०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०१८/प्र.क्र.१३६/आरोग्य-३, 
दिनांक- १६.१०.२०१८ 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/नागपूरमंडळ 
नागपूर/अपदेमुदतवाढ/सन १९-२०/४७३२-३३/१९, दिनांक- १९.०३.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर 
मंडळ, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील ट्रामा केअर युनिट, काटोल, जि.नागपूर येथील ९ अस्थाई 
पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 


२. आताया झासन निर्णयान्वये ट्रामा केअर युनिट, काटोल, जि.नागपूर येथील सदर ९ अस्थाई 
पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०१९- २०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
०१०- किमान गरजा कार्यक्रम - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०१)(१०) - ट्रामा केअर युनिटची स्थापना, महाराष्ट्र आपत्कालीन सेवा प्रकल्प (२२१० ४६८९) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक-२१.०२.२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/ प्र.क्र.१३८/आरोग्य-३, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४०२१०४६२३४७११७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Roshani 
Ro 5 h a n | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 


Patil, C = IN, S = Maharashtra, 0 


Dinesh ou Pues Soper 
जह. Date: 2019.04.05 14:20:33 +05'30' 
Kadam Patil 
(रो.दि.कदम-पाटील) 


अवर सचिव eR शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
संचालक, आरोग्यसेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 


. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नागपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

. वैद्यकीय अधिक्षक, ट्रामा केअर युनिट, काटोल, जि.नागपूर. 
९. 


वित्त विभाग,(व्यय-१३) मंत्रालय,मुंबई. 


१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि.मंत्राळय,मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/ प्र.क्र.१३८/आरोग्य-३, 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०१९ /प्र.क्र.१३८/ आरोग्य-३, 


विवरणपत्र. 

अ.क्र. | पदनाम वेतनश्रेणी व ग्रेड पे (रुपये) अस्थाई पद 

संख्या 

ie | अस्थिव्यंग हाल्यचिकित्सक, वर्ग-२ | १५६००-३९१०० (ग्रेड पे ५७४००) शि. शंका 

3 बधघिरीकरण शास्त्रज्ञ, वर्ग-२ १५६००-३९१०० (ग्रेड पे ५४००) २ 

३ वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-२ १५६००-३९१०० (ग्रेड पे ५४००) ह 

ळं परिसेविका, वर्ग-३ ९३००-३४८०० (ग्रेड पे ४३००) | a | 

५ अधिपरिचारीका, वर्ग-३ ९३००-३४८०० (ग्रेड पे ४२००) र; 
एकूण ९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


